सिंधुदूर्ग जिल्ह्यात रिसोर्स बेस्ड इंटेन्सिव्ह प्लॅनिंग व 
डेव्हलपमेंट हा पथदर्शी कार्यक्रम राबविण्यासाठी चांदा ते 
बांदा ह्या योजने अंतर्गत निरा व मध प्रकल्प ही योजना 
राबविण्यासाठी राज्यस्तरावर राज्यस्तरीय समिती व 
जिल्हा स्तरावर जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करण्यास 
मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक :- केव्हीबी-२०१८/प्र.क्र. ५०/उद्योग-६. 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :-१३ नोव्हेंबर, २०१८. 


वाचा : उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचा समक्रमांकाचा शासन निर्णय, दिनांक २२ ऑक्टोबर, २०१८ 


शुध्दीपत्रकः- 


संदर्भाधिन दिनांक २२ ऑक्टोबर, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयातील अ) राज्यस्तरीय समिती व बो) 


जिल्हास्तरीय समिती मधील अनुक्रमांक ६ मध्ये नमूद सदस्य ऐवजी सदस्य सचिव असे वाचण्यात यावे. 


2. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inal संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०१८१११३१६४१०२५११० असा आहे. हे 
शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Rajiv Madhav Ambikar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


R aj i V M a d h a V ou=Industries Energy and Labour Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=4afb47d807935092599a3e28024dd3 


e 
A aa b | ka [ d3c461bada30a950e81e666a02aad578f5, 
cn=Rajiv Madhav Ambikar 
Date: 2018.11.13 16:43:56 +05'30' 


(राजीव आंबीकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति - माहितीसाठी व आवश्यक त्या उचित कार्यवाहीसाठी अग्रेषित : 


१. मा. मंत्री ( नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा. राज्यमंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. 

४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई. 
षु 2 
६. 


विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई . 


अवर सचिव, नियोजन विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, सिंधुदूर्ग 


७. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सिंधुदूर्ग. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः केव्हीबी-२०१८/प्र.क्र. ५०/उद्योग-६. 


८. जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, सिंधुदूर्ग 

९. अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई. 
१०.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर. 
११.जिल्हा कोषागार अधिकारी, सिंधुदूर्ग. 

१२.निवड नस्ती (उद्योग-६). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


